सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी 
क्रमांक व्ही-२, मुख्यलेखाशीर्ष २४२५-सहकार 
उपलेखाशिर्ष-(०१) (०५ विभागीय व जिल्हा 
प्रशासन (अनिवार्यो (२४२५००६७, या 
लेखाशीर्षाअंतर्गत “१४-भाडेपट्टी व कर” या 
उद्दिष्टांतर्गत पुनर्वितरण.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३४/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय(वि),मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१. 


संदर्भ: सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रं. 
अंवनि/२४२५००६७/अनुदान/कार्यालय भाडे व कर/ जिउनि मुंबई (१)/ मागणी 
/२०२०/१४६, दि.१६.०३.२०२१. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्रमांक व्ही-२, मुख्यळेखाश्ीर्ष २४२५- 
सहकार उपलेखाशिर्ष-(०१) (०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (अनिवार्यी (२४२५००६७, या 
ळेखाशीर्षाअंतर्गत १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टाअंतर्गत सुधारित अंदाजात अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेली तरतूद सदर उदिष्टांतार्गत खर्च भागविण्यासाठी अपुरी असल्यामुळे “११- 
देशांतर्गत प्रवास” खर्च यातून होणाऱ्या बचतीमधून रुपये ३७,७१,५१८.०० (रुपये सदतीस लक्ष 
एकाहत्तर हजार पाचशे आठरा फक्त) इतकी रक्‍कम खालील TR दर्शविल्यानुसार त्याच 
मुख्य लेखाशीर्षाखालील नमूद केलेल्या १४-भाडेपट्टी व कर या उपलेखाश्रीर्षाखाली 
पुनर्वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे : 


अ. | लेखाशीर्ष/ योजना उदिष्ट/ बाबा | २०२०-२०२१ | पुनर्वितरासाठी पुनवितरणा नंतर 
क्र. सुधारित उपलब्ध रक्‍कम असणारी रक्‍कम 
अंदाज वाढ / घट वाढ/घट 
(१8 )/ 0) 
La | 2 3 8 a & 
शि मागणी क्रमांक व्ही-२, ११- देशातंर्गत ८८८० | (-) ३७७१.५१८ (-) ५१०८.४८२ 
मुख्यलेखाशीर्ष २४२५- |। प्रवास खर्च 
2 | सहकार उपलेखाशिर्ष- | १४- भाडेपट्टी व १६७२४ (-3३७७१.५१८ (+) २०४९५.५१८ 
(09) (०५) विभागीय व कर 
जिल्हा प्रशासन 
(अनिवार्य) (२४२५००६७) 


२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३०/२०२१/व्यय-२, 
दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.३४/२२-स, 


3. सदर WA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
बेवसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक. 
२०२१०३३१२३५२५६३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJ U KA L L U J | es = rae 11fa2b53743e982f5c31c9f3ffbS 


0c \de=400032, street=MANTRALAYA,MUMB: 


19502551 9ecce143f48fe16b8572d279b7779146441b41 
20267 NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RAJ 
KALLUJI NARPANDE 
Date: 2021.04.01 00:21:41 +05'30' 


(राजू नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

६. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

८. अवर सचिव (१७-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९. निवड नस्ती (२२-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


